महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहायक संचालक 
संवर्गात नियमित नियुक्‍ती देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन आदेशा, क्रमांक :- संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१८०/कोषा प्रशा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि. २१ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही २०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.७.२०२१ 
2) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.टिआरएन २०२१/प्र.क्र.२५/सीपीटीपी-अ, दि.३.३.२०२२ 


शासन आदेठा - 
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा- २०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेल्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट- अ (कनिष्ठ) सहाय्यक संचालक संवर्गातील खालील 
विवरणपत्रात नमुद ०६ परीविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी ५) 
मध्ये समावेश आहे. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम दि.३०.११.२०२१ रोजी समाप्त झाला आहे. 


२. सदर of प्रशिक्षणार्थीची सेवाजेष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये निश्चित 
केळी आहे. सदर ०६ प्रशिक्षणार्थींची सेवाजेष्ठता व संदर्भाधीन अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार त्यांना स्तंभ 
क्र.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महसूली विभाग वाटप करण्यांत येऊन त्यांची स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या 
पदावर सहायक संचालक संवर्गातील पदावर नियमित पदस्थापना करण्यांत येत आहे. 


परीविक्षाधीन 
अधिकार्‍यांचे नाव 


ea 
st TBTHRU औरंगाबाद |। उप मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा 

२ |श्री.अमोलदशरथ । २ कोकण-२ | सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 

जगले |. |". errata gee 


3 श्री. निझांत प्रेमनाथ | ३ कोकण-२ | सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 
[र | TL erates __ 
४ | श्रीमती जयश्री ४ कोकण-२ | सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 
 leewennt | “| [Greece 
५. |श्री.योगेशप्रभाकर | ५ अमरावती । उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा 


नि . लक्ष्मण नि गग जिल्हा कोषागार अधिकारी जिल्हा कोषागार 
रामकिठान कार्यालय, गडचिरोली. 
लिंगाळोड 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९ /प्र.क्र.१८०/ कोषा प्रशा-२ 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियक्‍तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियमित पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्यांच्या नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. सदर अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त झाल्यानंतर नियमित पदस्थापनेच्या 
पदावर तात्काळ हजर व्हावे. पदस्थापनेच्या पदावर हजर होताच संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, 
मुंबई आणि शासनास अवगत करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२२११५५१२८३०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TANAJ| RAGHUNATH PAWAR 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


IN, 
TANAJI RAGHUNATH ८५५० 
2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b25 1ab6848d0c91 868961 bdfcbf986125 


pseudonym=6AEFE1 149F309520C37075C4408EE4CDAFCSBA11. 
PAWAR serialNumber=94ED5C5700A6EEOBEA70FD85BD77F8CC88E76B4D59B8 

BD74C71EF53EC941A59D, cn=TANAJI RAGHUNATH PAWAR 

Date: 2022.04.22 12:02:45 +05'30' 


(ता.र.पवार) 
अवर सचिव, वित्त विभाग. 


१. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

२. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई.* 

३. महालेखापाल ५८(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४. प्रधान सचिव (लेव को) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व विभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे* 

७. संबंधित अधिकाऱ्यांचे सध्याचे नियंत्रक अधिकारी* 

८. संबंधित अधिकाऱ्यांचे नियमित पदस्थापनेच्या कार्यलय प्रमुख* 

९. संबंधित अधिकारी, (लेखा व कोषागारे संचालनालयामार्फत) 
१०.वैयक्तिक नस्ती ( संबंधित अधिकारी) 

११.कार्यासन GIT प्रशा - १, वित्त विभाग, मंत्रालय 

१२.निवड नस्ती. (कार्यासन, कोषा प्रशा -२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


